महाराष्ट्र शासन 


क्र. कृषिआ-२८२१/प्र.क्र.९२/१६-ओ 

कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास 

व मस्त्यव्यवसाय विभाग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

दिनांक : ३० जून, २०२१. 


विषय:- मालेगाव जि.नाशिक आणि जालना येथे कृषी भवन बांधकामासाठी प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


संदर्भ :- १) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक कार्यालयाचे पत्र क्र.जिअकृअ 
कृषिभ./ मालेगाव/बांधकाम/३०२४/२०२१, दि.२९ जून, २०२१ 
२) आयुक्त (कृषि) यांचे पत्र क्र.संमृस/मृद-७/जाळलना कृषि भवन/८१२०/२०२१, 
दि.०१.०३.२०२१ 


ज्ञापन :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ व २ येथील पत्रांन्वये मालेगाव जि.नाशिक आणि जालना येथे कृषि 
भवन इमारत बांधकामासाठी प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत प्रस्ताव प्रस्ताव प्राप्त झालेले आहेत. 


२. मालेगाव जि.नाशिक येथे कृषि विभागाची उपविभागीय कृषि अधिकारी कार्यालय, तालुका कृषि 
अधिकारी कार्यालय, ४ मंडल कृषि अधिकारी कार्यालये आणि कृषि चिकित्सालय तथा फळरोपवाटिका 
निळगव्हाण इ.कार्यालये आहेत. उक्त कार्यालयांपैकी काही कार्यालये ही सद्यस्थितीत भाड्याच्या जागेत 
कार्यरत आहेत. भाड्यापोटी शासनाचा बराच निधी खर्च होत असल्याने तसेच शेतकऱ्यांना विविध 
कार्यालयांशी एकाच ठिकाणी संपर्क साधता यावा, याकरिता माळेगाव जि.नाशिक येथे कृषि भवन इमारत 
बांधून सर्व कार्यालये एकाच ठिकाणी आणण्याचे प्रस्तावित आहे. 


तसेच जालना जिल्ह्याच्या मुख्यालयी कृषि विभागाची जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय, 
उपविभागीय कृषि अधिकारी कार्यालय, तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, मंडल कृषि अधिकारी 
कार्यालय, विभागीय बीज प्रमाणिकरण अधिकारी कार्यालय, जिल्हा बीज प्रमाणिकरण अधिकारी 
कार्यालय, जिल्हा मृद सर्वेक्षण व मृद चाचणी अधिकारी इ.कार्यालये आहेत. उक्त कार्यालयांपैकी काही 
कार्यालये ही सद्यस्थितीत महसूल विभागाच्या शासकीय इमारतीत तसेच काही कार्यालये ही भाड्याच्या 
जागेत कार्यरत आहेत. भाड्यापोटी शासनाचा बराच निधी खर्च होत असल्याने तसेच शेतकऱ्यांना विविध 
कार्यालयांशी एकाच ठिकाणी संपर्क साधता यावा, याकरिता जालना येथे कृषि भवन इमारत बांधून सर्व 
कार्यालये एकाच ठिकाणी आणण्याचे प्रस्तावित आहे. 


३. मालेगाव जि.नाशिक येथे कृषि भवन उभारण्यासाठी मौजे निळगव्हाण ता.मालेगाव जि.नाशिक 
येथील कृषि चिकित्सालय तथा फळरोपवाटिकेची शासकीय जमीन उपलब्ध असून सदर जमीन कृषि 
विभागाच्या मालकीची आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः कृषिआ-२८२१/प्र.क्र.९२/१६-ओ 


तसेच जालना येथे कृषि भवन उभारण्यासाठी मौजे जालना, ता.जि.जालना येथील सर्व्हे क्र.४८८ 
मधील ०.६५ हेक्टर शासकीय जमीन जिल्हाधिकारी, जालना यांनी कृषि विभागास उपलब्ध करुन 
दिलेली आहे. 


४. मालेगाव येथे कृषि भवन बांधकामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक यांनी सन २०२०- 
२१ च्या दरसूचीवर आधारित रु.७१२.३२/- लाख (अक्षरी रुपये सात कोटी बारा लाख बत्तीस हजार 
फक्त) चे अंदाजपत्रक सादर केळे आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दि.२५.०९.२०१९ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये रु.१५ कोटी पेक्षा कमी किंमतीच्या इमारतींच्या कामांना उपभोक्ता विभागामार्फत 
प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता यांना अधिकार प्रदान करण्यात आळेले आहेत. 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी रु.७१२.३२/- लक्ष एवढ्या 
किमतीच्या ढोबळ अंदाजपत्रकास प्रपत्र-अ नुसार तांत्रिक मंजुरी प्रदान केली आहे. 


तसेच जालना येथे कृषि भवन बांधकामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जालना यांनी सन 
२०२०-२१ च्या दरसूचीवर आधारित रु.१४३५.७१/- लाख (अक्षरी रुपये चौदा कोटी पस्तीस लाख 
एकात्तर हजार फक्त) चे अंदाजपत्रक सादर केळे आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
दि.२५.०९.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रु.१५ कोटी पेक्षा कमी किंमतीच्या इमारतींच्या कामांना 
उपभोक्ता विभागामार्फत प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता यांना अधिकार प्रदान 
करण्यात आलेले आहेत. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी 
रु.१४३५.७१ लक्ष एवढ्या किमतीच्या ढोबळ अंदाजपत्रकास प्रपत्र-ब नुसार तांत्रिक मंजुरी प्रदान केली 


आहे. 


५. त्यानुसार प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्‍त (कृषि) यांनी शासनास सादर केला 
आहे. आयुक्त (कृषि) यांनी शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार माळेगाव जि.नाशिक आणि जालना 
येथे दोन स्वतंत्र कार्यालयांसाठी इमारत बांधकामास खालीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव एकूण खर्च (लाखात) 
aa मालेगाव जि.नाशिक येथे कृषि भवन ७१२.३२ लाख 
२ | जालना येथे कृषि भवन १४३५.७१ लाख 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः कृषिआ-२८२१/प्र.क्र.९२/१६-ओ 


६. प्रस्तावित कामाचे वर्षनिहाय खर्चाचे नियोजन पुढीलप्रमाणे राहील. 


मालेगाव जि.नाशिक येथील कृषि भवन 
आर्थिक वर्ष अपेक्षित खर्च (रु.लक्ष) । सुरू असलेल्या इतर | एकूण मंजूर तरतूद 
कामांसाठी आवड्यक | (रु.लक्ष) 
तरतूद (रु.लक्ष) 
२०२१-२२ २३५ लक्ष 0 | eS 
२०२२-२३ २२३५ लक्ष बॅंका शशा 
२०२३-२४ २४२.३२ लक्ष eC an 
एकूण ७१२.३२ लक्ष ( ae 
जालना येथील कृषि भवन 
आर्थिक वर्ष अपेक्षित खर्च (रु.लक्ष) । सुरू असलेल्या इतर | एकूण मंजूर तरतूद 
कामांसाठी आवड्यक | (रु.लक्ष) 
तरतूद (रु.लक्ष) 
२०२१-२२ ४७५ लक्ष a (_______ 
२०२२-२३ ४७६ लक्ष a ro 
2023-28 BLY 99 लक्ष el eo 
एकूण १४३५.७१ लक्ष ed ST 


७. ही प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या राहून देण्यात येत आहे. 


अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजुरी घेऊनच करावे. 

ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः कृषिआ-२८२१/प्र.क्र.९२/१६-ओ 


को प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७ 
/तां.क.१, दि.१०/०१/२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 
ड) काम सुरु करण्यापूर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात यावी. 
इ) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय .बीडीजी२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२ 
दि.०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 
ई) काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 


८. सदर कामाची सुरुवात सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षापासून सुरु होत आहे. 


९. सदर कामासाठी येणारा खर्च मागणी क्र.एच-०८, ४०५९ ३०९२ या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध 
असलेल्या मंजूर नियतव्यातून अर्थसंकल्पित करुन भागविण्यात येईल. 


१० प्रस्तुत मान्यता वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.१७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रसिध्द केलेल्या वित्तीय 
अधिकार नियमपुस्तिका-१९७८, भाग पहिला, उपविभाग-पाच, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम 
पुस्तिकेतील परिच्छेद १३४ अंतर्गत तसेच नियोजन विभाग, शासन निर्णय दि.११ जून, २०१८ तसेच 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय दि.२५.०९.२०१९ अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार देण्यात येत आहे. 


११. प्रस्तुत शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२१०६३०१६५७३१२६०१ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Sugriv Sambhaji 
Dhapate 


(सु. सं. धपाटे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२. अप्पर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम,विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

५. उप सचिव (अर्थसंकल्प), कृषि पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः कृषिआ-२८२१/प्र.क्र.९२/१६-ओ 


६. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. संचालक (मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
८ 

९ 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक/औरंगाबाद 
१०.कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक/जालना 
११.विभागीय कृषि सह संचाळक, नाशिक/औरंगाबाद 
१२.जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक/जालना 
१३.कोषागार अधिकारी, नाशिक/जालना 
१४.निवड नस्ती/१६ए. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


Rain roof water harvesting 


top and heating 


१ 
ABE 
8 

ale 
Sle 


॥ | 


T 


Qe eT 
{6000000.00 


Scanned by CamSc 


= 


er 


Unit rate Norms Rs 
Per (Sqm/meter etc) 


GST 12% on(P) 


Price Escalation 10% on (P) 
pour Insurance 0.50 % on (P) 


र ५५५५०५८ २ 7.) -४ २ >. 
५ हे. 2* ४०” we ६... ७ 
ao. pis. हॅ 


pe चास 
ane मिशी...) a 


a Building Proper Cost Rs 397६0 20> >" eas 
RS SO6G0O SC. per sqm 
Rs (C8860. _ क ही Sarton 
: Rs 4-0592१%.. .. ek 
ost = TPC/ Area (as per a) Sa Fe. शि >> 2259५ 


डं 


Scanned by | CamScanner 


way a 
wy - GF: 
Name of the Department: Agricultural Department 


Name of Work: Construction of Krushi Bhavan,Administrative Building For Agricultural Department at Jalna Tq. Dist. Jalna 


wa RECAPITULATION SHEET  . 
Sr.No. | Particulars of Scope Unit Rate Norms Rs. Per Cost Rs. 
| (sam/Meter/L.S.etc) Component wise in 
| ; Rs. 
| A) Essential Items (Components F Peet ae, Ses eT, Se Ora 
1 18) Building proper (b/u ara - sqm 2000010 तर्या as SE 
Stilt Floor 
Gr. Floor 
1st. Floor 
ieee 
| | 00 NR A EE 
Total blu area = i | a AE 
b) Fuel gas pipeline Geet BERS | ae a) ससि 
1८) Bio_digester [| |. = soecat — 4 700000.00 
572.07 371844.00 
210 eit 
७००० Sea aa 
lg) Furniture/sqm ____-__ | 
a eater RS: 17524424.00 
3 [Electrification -Internal , ate 
ST eee SY 
Fire fighting arrangement ९८. ; 


Sub Total (3 7119075.00 
Sub Total (A कळकळ.) 
Miscellaneous Items aS 2 | 


i) Compound wall and gate in M 10000.00 
ii) Internal roads in sqm 3000.00 
iii) Development of ground ee 
liv)Parking. CS Parking 
v) Retaining wall 
n ping (Gardenin 
i 50% of a 


3900000.00 
3600000.00 
4000000.00 
____3000000.00 


oo 
o 
o 
°o 


1000000.00 
237303.00 


|g 

” | om 
2/8 

—|aQ 
Bin 

< |) 

९0 | 

९) 

@ |S. 
5 

99 

च 

oO 

> | 

oO 

on 


ae, el 
Gr aE ME Ee 
Sub Total (A) + Sub Total (B) = 
Optional Items Re ea, Pr ae विस क 
1 as Ga es 
2 
3 ane 
Sa ers Se MG कट क ERS 
5 wee 
6 
2S) aa a Sas ० सय 
ee Cees ees ee eS 
न Project Cost (P) = (A+B+C 113714327.00 
aaa रै 
मिल्क trees या 
ळ्या eee Ease 
Fes PORES LS 
iv) Price Escalation. 10% on (P nee BS Se Sa a 
v) Labour Insurance. 0.50 % on P Sica ear Was eee ae SET 
Peart a 
TOTAL COST OF PROJECT (A+B+C+D Rs. | 143571496.00 
Plinth Area Rates for. ; ; 
1) Building proper cost Rs. 24737.18 Per sqm 
डात 2) Elect work Rs, 3710.58 Per sqm 
=. 3) Water supply Rs. 1 cane Per sqm >> 
4) For 1+2+3 Rs. 29684.61. Per sqm a 
5) Total project Cost = TPC/ Area (as per ‘a’) 74831 .78 Per sqm क 
\y = 
oe nl Superintendi jy 
Public Works Division Public Works Circle 
Jalna Aurangabad 
ve {ACA ४९७७९८ N OS र 


टं ss 4 
VIF ८26) ५, 
GIy, 


f 
wh AA 


HB) 


0. उड Superintending Agr 000४ 
rs. Super rie pie | 


